प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मान्यता व 
संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतील पात्र 
लाभार्थ्यांना राज्य हिळऱ्यापोटी अनुज्ञेय असलेला 
प्रत्येकी रु. १ लक्ष प्रमाणे अनुदान महाराष्ट्र निवारा 
निधीतून विरतीत करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

गृहनिर्माण विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: २५ सप्टेंबर,२०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.५२/गृनिधो-२, दि.२१.०२.२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२, दि.१५.०३.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उक्त वाचा क्र.१ शासन निर्णयातील, “प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण 
समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतील पात्र लाभार्थ्याना राज्य हिछ्यापोटी अनुज्ञेय असलेले अनुदान 
रु.१लक्ष प्रती लाभार्थी महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर राज्य 
हिछ्यापोटीच्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना शासन मान्यतेने अभियान संचाळक 
यांच्या मार्फत वितरीत करण्यात येईल.” याऐवजी “प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मान्यता व 
संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतील पात्र लाभार्थ्यांना राज्य हिछ्यापोटी अनुज्ञेय असलेले 
अनुदान रु.१लक्ष प्रती लाभार्थी महाराष्ट्र निवारा निधीतून अंमलबजावणी यंत्रणांना अभियान संचालक यांच्या 
मार्फत वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.”, असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२६११०५४२८८०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee 

DURGAPRASAD कणा 


0 ०१९२400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ser befbb0ae84804c4da8d35abf2195ebb1dc727de9b0a094bea77F4 

P O C H AYYA M Y L AWA RA M ca6be5965db, ou=HOUSING DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM, 
Date: 2019.09.26 11:06:47 +05'30' 


(दुर्गाप्रसाद मैलावरम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२., 
२. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 


jad2a365a8e829907c5e76b91 1fed9b1b9e48cc2854c4b8a1 4b 
I 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रगयो-२०१८/प्र.क्र.१०/गृनिधो-२ 


. व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
. संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), 


मुंबई-५१. 


. निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


